सहकार पणन व gee विभागातील अपर 
निबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ, सहनिबंधक 
सहकारी संस्था गट-अ, उपनिबंधक सहकारी संस्था 
गट-अ, सहायक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब या 
संवर्गाचे संवर्गनिहाय संख्याबळ (Cadre Strength) 
निश्चित करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२४/प्र.क्र.ई६३/५-स 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २४ एप्रिळ, २०२४. 
संदर्भ:- 
शासन निर्णय , क्र. राजस-२०२२/प्र.क्र.१९/५-स, दि.१५/९/२०२२ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सहकार विभागातील अपर निबंधक, सहकारी संस्था, 
गट-अ, सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ, उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ व सहायक 
निबंधक सहकारी संस्था गट-ब असे एकूण ४ संवर्गाचे संवर्गनिहाय एकूण संख्याबळ निश्चित 
करण्यात आले आहे. सदर झासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधीळ अपर निबंधक, सहकारी 
संस्था, गट-अ या संवर्गातील सन २०१४-२०२२ या कालावधीमधील क्र. ९ येथील प्रतिनियुक्‍्तीचे 
पदनाम “सहव्यवस्थापकीय संचालक तथा अपर निबंधक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ 
मर्या., पुणे” या पदनामा ऐवजी “व्यवस्थापकीय संचालक तथा अपर निबंधक, महाराष्ट्र सहकार 
विकास महामंडळ मर्या., पुणे” अशी सुधारणा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२४०४२५१०५९४७०३०२ असा 
आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f26cf80358fa3 133e4d85ddac30ae54b06c63743fd5510 
dc0ebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=Mahi hi 


C H A U D H R Y कळवता ह १690त ११ TRAM य 
(अनिल चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्विय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. 
३. सहसचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव (सा.प्र.वि.१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. निवडनस्ती/५-स 


o~ 


